महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा 
(गट-अ) मधील सहायक कार्यकारी 
अभियंता व सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
या पदावर सरळसेवेने नियुक्ती. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र. नियुक्‍ती-२०१५/(७३/१५)/आ(संनि) 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२० 


शासन पूरकपत्र: 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, २०१३ मधून शिफारस केलेल्या 


उमेदवारांना जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१५/(७३/१५)/आ(संनि), दिनांक 


१४.१२.२०१५ अन्वये सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) व सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) 


पदांवर तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आलेली आहे. 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी अधिकारी संघटना (सरळसेवा भरती वर्ग-२) 


यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.९८५०/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ०१.०१.२०१६ 


रोजी पारित केलेल्या अंतरिम आदेशानुसार सदरहू नियुक्त्या रिट याचिका क्र.९८५०/२०१४ मध्ये 
होणाऱ्या अंतिम निकालाच्या अधिन आहेत. 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००१२७१६००४५२१२७ असा आहे. हे शासन 


पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Uddhav Rabhaji Dahiphal 


DN: IN, iter 
Uddhav Rabhaji 2 
2.5.4.2 )3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f02108 


527986e098afc27201f: 


Dahiphale Seems 
(उ. र. दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१५/(७३/१५)/आ(संनि) 


५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने). 
६. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (संबंधित सर्व उमेदवारांना निदर्शनास आणून देण्याच्या 

विनंतीसह) 

८. संचालक, लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

१०. महालेखापाल-१/२, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 

११. मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

१२. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

१३. उस सचिव (सेवा), उप सचिव (प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यासने आ (वर्ग-१) / आ (वर्ग-२) / गोपनीय/नोंदणी शाखा/आ(मंत्रालय), जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१५. 3 (i) कार्यासन Gere. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


